महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम- 
२०१५ तरतुदींच्या अनुषंगाने वृक्ष संरक्षण 
व संवर्धन याबाबत येणाऱ्या सेवा 
अधिसूचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वृसंअ २०२२/ प्र.क्र. १४८/ तां. क.-२ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियम कालमर्यादा 
या अधिनियमाखाली अधिसूचित करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय :- 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांचा 
लाभ राज्यातील नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 
२०१५ नुसार खालील लोकसेवा निश्चित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. लोक नियत लोकसेवा | पदनिर्देशित प्रथम व्दितीय अपिळीय 
सेवांची । कालमर्या | अधिसूचित | अधिकारी । अपिलीय अधिकारी 
सुची दा करावयाचे प्राधिकारी 
कार्यालय 
| महाराष्ट्र ४५ दिवस | संबंधीत संबधित संबंधीत संबंधीत नियोजन 
(नागरी नियोजन | प्राधिकरणा । नियोजन प्राधिकरणाकडी 
क्षेत्रे) वृक्ष प्राधिकरण चे वृक्ष | प्राधिकरणाचे । ल वृक्ष प्राधिकरण 
संरक्षण अधिकारी = | मुख्याधिकारी 
आणि / आयुक्त 
संवर्धन तसेच संबंधीत 
अधिनियम, विशेष 
१९७५ नियोजन 
मधील प्रधिकरणाचे / 
कलम ८ क्षेत्र विकास 
मधील प्राधिकरणाचे 
तरतूदींनुसा मुख्य 
र वृक्ष तोड कार्यकारी 
परवानगी अधिकारी/ 
देणे. व्यवस्थापकीय 
संचालक 


शासन निर्णय क्रमांकः वृसंअ २०२२/ प्र.क्र. १४८/ तां. क.-२ 

अ.क्र. लोक नियत लोकसेवा | पदनिर्देशित प्रथम व्दितीय अपिळीय 
सेवांची । कालमर्या | अधिसूचित | अधिकारी । अपिलीय अधिकारी 

सुची दा करावयाचे प्राधिकारी 
कार्यालय 

२ महाराष्ट्र ४५ दिवस | महाराष्ट्र । संचालक, | महाराष्ट्र | 
(नागरी राज्य वृक्ष पर्यावरण व | राज्य वृक्ष 
क्षेत्रे) वृक्ष प्राधिकरण, | वातावरणीय | प्राधिकरणा 
संरक्षण पर्यावरण व | बदळ तथा | च्या निर्णयाचे 
आणि वातावरणी । सदस्य पुनर्विलोकन 
संवर्धन य॒ बदल । सचिव, करणे 
अधिनियम, विभाग महाराष्ट्र आवश्यक 
१९७५ विभाग, राज्य वृक्ष | असल्यास 
मधील मंत्रालय, |। प्राधिकरण | संबधित वृक्ष 
कलम ८ मुंबई प्राधिकरण 
मधील पंधरा 
तरतूदींनुसा दिवसाच्या 
र पाच वर्षे कालावधीत 
किंवा निर्णयाचा 
त्यापेक्षा फेरविचार 
अधिक करण्यासाठी 
वयाची महाराष्ट्र 
दोनशोपेक्षा राज्य वृक्ष 
अधिक प्राधिकरणाला 
झाडे विनंती करु 
तसेच, शकेल. 
पुरातन 
(हेरिटेज) 
वक्ष 
पाडण्यासा 
ठी 
परवानगी 
देणे 


उपरोक्त नुसार सेवा उपलब्ध करण्यात आल्यानंतर या लोकसेवांची सुची, सेवा 
पुरविण्याची कालमर्यादा, विहित अर्ज व नमुने या सेवा पुरविण्याकरीता पदनिर्देशित करण्यात 
आलेले अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व व्दितीय अपिळीय अधिकारी यांचा तपज्ील संबंधित 
प्राधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फळकावर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित 
करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वृसंअ २०२२/ प्र.क्र. १४८/ तां. क.-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२२०१२२२४३६५०४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANDIP 5 KAMBLE 


(सं. शा. कांबळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती करिता:- 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


AN 


०८ 


प्रतमाहिती करिता व उचित कार्यवाहीकरीता :- 
१) विभागीय आयुक्त, (सर्व) 
) जिल्हाधिकारी, (सवी 
३) महानगर पालिका आयुक्‍त (सवी 
) महानगर आयुक्त, महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई/पुणे/नागपूर/नाशिक 
/औरंगाबाद 
) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, पुणे 
) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोल्हापूर. 
७) व्यवस्थापकीय Pash ARIS रस्ते विकास महामंडळ/सीडको. 
) 
) 


संचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
नगर परिषद / नगर पालिका, नगर पंचायती यांचे मुख्याधिकारी (सर्वी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


